सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक-एक्स- 
१ मुख्य लेखाशिर्ष "२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण "या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत वितरित करावयाच्या निधीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०१८/प्र.क्र.६६/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २६ एप्रिळ, २०१८. 


संदर्भ: १) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २ एप्रिल, २०१८. 
२) शासन परिपत्रक,महिला व बाल विकास विभाग क्र. बीजीटी- २०१८/प्र.क्र. 3३/का-४, 
दि. ५ एप्रिळ, २०१८ 
प्रस्तावना: 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथील परिपत्रकानुसार सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षासाठी माहे डिसेंबर पर्यंतचा ९ महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी अनिवार्य व कार्यक्रमावरील 
खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने महिला व बाल विकास 
विभागांतर्गत मुख्य लेखाशिर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या लेखाशिर्षाखाली अनुज्ञेय 
होणारा निधी वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता माहे डिसेंबर २०१८ पर्यंत नऊ महिन्याचा खर्च 

भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक-एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या 
लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित निधीपैकी ७०% च्या मर्यादेत निधी सदर शासन निर्णयासोबतच्या 
विवरणपत्रामधील स्तंभ क्र-५ मध्ये नमूद केल्यानुसार अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत 
करण्यास झासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
हे राहतील त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास आयुक्‍तालय,पुणे यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथील दिनांक २.४.२०१८ 
च्या परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींची तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व 
वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे 
प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 
३. याबाबत सन २०१८-१९ करीता वरील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 
करुन दिलेला निधी खर्च होईल व त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे, याची 
दक्षता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय,पुणे यांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.६६/का-७अ 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक २.४.२०१८ च्या 
परिपत्रकामधील तरतुदीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८०४२६१३१९२२२९३० असा 
आहे. सदरचा निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Lalsing Ok co coven Ohta ane Ch 
Ramchandra Gujar ८ शि 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
३) महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
8)  अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई शहर/मुंबई उपनगर 
५ वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे (आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत) 
६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी(आयुक्‍्तालय,पुणे मार्फत) 
७) सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी(आयुकक्‍तालय,पुणे मार्फत) 
८)  कार्यासन(व्यय-६/अर्थसंकल्प-७) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
९) कक्ष अधिकारी(का.४), महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
qo) निवड नस्ती-का-७अ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.६६/का-७अ 


शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग,क्र.मबाआ-२०१८/प्र.क्र. ६६ /का-७अ, दिनांक २६ एप्रिल,२०१८ सोबतचे 
विवरणपत्र 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता वित्त विभागाच्या दिनांक २.४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकानुसार 
वितरित करावयाच्या निधीचा तपशील 


(रुपये हजारात) 
अ.क्र योजनेचे नाव लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पित | या शासन निर्णयानुसार 
निधी वितरित करावयाचा निधी 
| १_| २ ३ | ४| षु 
२२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
| महिला व बाल कल्याण २२३५ २०७२ 
०३ अतिकालिन भत्ता ६३४.०० ४४३.८० 
०६ दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२००.०० २२४०.०० 
११ cancel प्रवास खर्च ४०९७.०० २८६७.९० 
१३ कार्यालयीन खर्च ८७५८.०० ६१३०.६० 
१४ भाडेपट्टी वकर ३५५३.०० २४८७.१० 
१७ संगणक खर्च ३९८.०० २७८.६० 
२१ पुरवठा व सामग्री १००.०० ७०.०० 
२६ जाहिरात व प्रसिद्धी ४००.०० २८०.०० 
२८ व्यावसायिक सेवा ५०.०० ३५.०० 
५० इतर खर्च २०.०० १४.०० 
५१ मोटार वाहने ३५.०० २४.५० 
२ (०१)(०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती | २२३५ २३२१ 
अधिनियम १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना आस्थापना अनुदान(स्थानिक क्षेत्र) 
११ Cancel प्रवास खर्च F 0.00 (00 Foo (00 
१३ कार्यालयीन खर्च 1___0.00___| |_____0.00______| 
१४ भाडेपट्टी व कर ॥___0.00___| F000 
३६ सहायक अनुदाने(वेतन) ६६६४२.०० ४६६४९.४० 
३ (०१)(०४) महिला व बाल कल्याण संचलनालय २२३५ २५९१ 
१७ संगणक खर्च 3400 00 २४५०.०० 
8 (09)(04) इमारतींची दुरस्ती २२३५ २२४१ 
२७ लहान बांधकामे २०००.०० १४००.०० 
षु (२३)(०१) संरक्षण अधिकारी(अनिवायी २२३५ ए ८५७ 
०६ दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२.०० ८९७.४० 
११ देशातंर्गत प्रवास खर्च ३०००.०० २१००.०० 
१३ कार्यालयीन खर्च ९२३६८.०० ६४६५७.६० 
१४ भाडेपट्टी व कर ४१७८.०० २९२४.६० 
१७ संगणक खर्च ७१३०.०० ४९९१.०० 
२० इतर प्रशासकीय खर्च ३५९०.०० २५१३.०० 
Lalsing ae — = cy 


3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a2 


Ramchandra Gujar #* उल 


2018.05.19 15:58:37 +05'30' 


(ला.रा.गुजर) 


सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


